प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 
अनुषंगाने राज्यात पर्यावरण विषयक व्यापक जनजागृती 
अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण 
मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्लास्टिक २०१९/प्र.क्र.६६/तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २३ जुले, २०१९ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ- ३, दि. ०१.०४.२०१९ 
२. शासन अधिसूचना क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.९७/तां.क.१/दि. २३.०३.२०१८ 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे कार्यालयीन AA क्र. जा.प्र./का-७/८४, 
दि.२२/११/२०१८. 
४. समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१.७.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.8 मधील दुसऱया परिच्छेदातील पहिल्या ओळीत नमूद "रु.२५,०००/- ऐवजी 
रु.२५,००,०००/-" असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७२३१२२७५८५२०४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manohar Ramchandra * 


B an d p a tte serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b fa8f60d210258464e6ece204d026 


17fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra Bandpatte 
Date: 2019.07.23 12:51:02 +05'30' 


{8e7d6dc787d9227 


(मनोहर बंदपट्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सायन, मुंबई-२२. 
३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंर्पक महासंचालनालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. निवड नस्ती. 


ae 


